सर्वांसाठी घरे संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री 
आवास योजनेची राज्यात अंमलबजावणी 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.११०/भाग-४/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर,२०१८. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्र.प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.११०/गृनिधो-२/सेल, 
दि.९.१२.२०१५. 
२) शासन परिपत्रक, गृहनिर्माण विभाग क्र.झोपुधो-०८१०/प्र.क्र.९६/२०१८/झोपसु-१, 
दि.१६.५.२०१८. 


शुध्दीपत्रक - 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
५ मधील (अ) मध्ये पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे 

ज्या नागरी स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व 
पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ च्या तरतुदीनुसार झोपडपट्टीनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापित 
करुन झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येत आहे व भविष्यात ज्या नागरी स्वराज्य संस्थेच्या 
कार्यकक्षेत ही योजना नव्याने लागू केळी जाईल, त्या सर्व ठिकाणी महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
(SRA Scheme) यापुढेही राबविले जाईल, त्या शहरांबाबतीत घटक क्रमांक १ साठी विनाशुल्क पुनर्वसन 
सदनिकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा अनुज्ञेय राहणार नाही. तथापि, सद्युल्क पुनर्वसन 
सदनिकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा अनुज्ञेय राहील. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२७१५४१३५८८०९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


; Digitally signed by Ranjeet Annasaheb Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Housing 
Ran jeet Ooo titers ac 
2.5.4.20=bf330a8fd32cb0303cd333566a693f1c1b6e21697a18d4e 
be592b7edd: 
IN 10९ -87806c7 1f378b24b758ee04ca6ca7e3902af4750ed 
nnasaheb Patil 2272: = 
2018.09.27 15:45:16 +05'30' 
(रणजीत आ.पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, (पत्राने) 


शासन शुध्दीपत्रक : प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.११०/भाग-४/गृनिधो-२ 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, म.वि.स., विधानभवन, मुंबई. 
) 
) 
) 


मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, म.वि.स. विधानभवन, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

९) व्यवस्थापकीय संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (Ga), मुंबई-५१. 
संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 

निवडनस्ती/गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१२ 
१३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


